स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० मध्ये उच्चतम कामगिरी करणाऱ्या 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहनात्मक 
बक्षिसांची योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-३४ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१७/प्र.क्र.२६४/नवि-३४, दि. ३० डिसेंबर, २०१७ 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१९/प्र.क्र.९३/नवि-३४, दि. २५ जुले, २०१९ 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०१९/प्र.क्र.९४/नवि-३४, दि. २५ जुले, २०१९ 


वाचा : (१ 
२ 
3 


6 


— 
nm 


हन. (0. > 
YS ः->«  ५-- 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची 
अंमलबजावणी सुरु आहे. या अभियानांतर्गत हाहरांमधीळ ज्या कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा नाही अशा 
कुटुंबियांना शौचालयाची सुविधा (वैयक्‍तीक अथवा सामुदायीक) उपलब्ध करुन देवून शहरे “हागणदारी 
मुक्‍त” करणे, तसेच हाहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करुन शहर “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख बाबींचा 
समावेश आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानामध्ये सहभागी होण्यास लोकांना उद्युक्त करणे व हागणदारीमुक्त व 
स्वच्छता या बाबतीत शहरांची कायमस्वरूपी क्षमता वाढविणे आणि स्वच्छ महाराष्ट्राच्या दिशोने जो प्रवास 
चालला आहे त्यामध्ये समाजातील सर्व घटकातील लोकांचा सांधिक सहभाग वाढविण्यासाठी जनजागृती 
निर्माण करण्याकरीता केंद्र शासन देशातील ४२३७ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने 
सर्वेक्षण करीत आहे. 


३. हे सर्वेक्षण अमृत शहरे व नॉन-अमृत शहरे असे दोन गटांत होत आहे. अमृत शहरांचा गुणानुक्रम हा 
देशपातळीवरील ५०० शहरांमधून गुणनुक्रम निश्चित करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील ४३ अमृत 
शहरांचा समावेश आहे. तर नॉन अमृत शहरांची विभागणी पाच विभागात करण्यात आली असून, महाराष्ट्र 
राज्याचा समावेश पश्चिम विभागात करण्यात आला आहे. पश्चिम विभागात महाराष्ट्रा सोबत राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा या राज्यांचा व दिव दमण या केंद्र शासित प्रदेशाचा समावेश असून या राज्यामधील 
एकूण १०१७ शहरांमधून गुणानुक्रम निश्चित करण्यात येणार आहे. 


४. स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ व स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मध्ये राज्यातील सर्व शहरांची कामगीरी उच्चतम 
होण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून अनुक्रमे संदर्भिय क्रमांक २ व क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रोत्साहनात्मक बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली होती. 

५. स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ व स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मधील प्रोत्साहनात्मक बक्षिसांचे वितरण समारंभ 
दिनांक २३ जुले, २०१९ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाला. या समारंभात मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी 
स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० मध्ये राज्यातील शहरांची कामगिरी उच्चत्तम होण्यासाठी रू. yoo कोटीचे 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-३४ 


प्रोत्साहनत्मक बक्षिसांची योजना देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० करीता 


प्रोत्साहनात्मक बक्षीसांची योजना जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


(आ) प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० मध्ये उच्चत्तम कामगिरी 
करणाऱ्या अमृत गटातील व नॉन- अमृत गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील 
प्रमाणे प्रोत्सहानात्मक बक्षीसांच्या रूपये ५०० कोटीच्या योजनेस ( अमृत शहरांसाठी रू १९८ 


कोटी व नॉन अमृत शहरांसाठी रू ३०२ कोटी) शासन मान्यता देत आहे. 


अमृत शहरे : (रू १९८ कोटीचे पॅकेज) 


गुणानुक्रम प्रोत्साहन अनुदानाची रक्‍कम बक्षिसांची एकूण रक्‍कम 
(रू. कोटी) (रू. कोटी) 
१ते३ २० ६० 
४ ते १० १५ १०५ 


« स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ च्या तुलनेत स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये सर्वाधिक APTA कामगिरी करणारी शहरे 

( Highest Jump): 
उदा. “स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९” मध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील शहरांचा गुणानुक्रम खालील रकाना क्रमांक 
३ मध्ये नमूद केल्यानुसार होता. या शहराने चांगळी कामगिरी करून “स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०” मध्ये 
त्यांचा गुणानुक्रम रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे आला. या शहरांची गुणानुक्रमामध्ये झालेली 
सुधारणा (Jump) रकाना ५ मध्ये दर्शविली आहे. त्या आधारे त्या शहरांची सर्वाधिक चांगली कामगिरी 
(Highest Jump) रकाना ६ मध्ये दर्शविली आहे. 


अ.क्र. | हाहराचे नांव | “स्वच्छ | “स्वच्छ “स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९” | सर्वाधिक 
सर्वेक्षण- | weary च्या तुलनेत “स्वच्छ चांगली 
२०१९” | २०२०” सर्वेक्षण-२०२०” कामगिरीचे 
मधील  । मधील मधील गुणानुक्रमा मध्ये । शहर (Highest 
राष्ट्रीय । राष्ट्रीय झालेली सुधारणा Jump) 
गुणानुक्रम | गुणानुक्रम | (Jump) 
es २ ३ =a 4 ६ 
| 9 | अबकड २६४ ९५ १६९ 1 - | 
२ इफजीएच २४२ ८४ १५८ aes 
3 आयजेके २३३ ५६ १७७ a 
४ | एलएमएन १८३ ५२ १३१ 
(१ लोकसंख्या-१ते ३ लक्ष रू ११ कोटी Va 
(२) लोकसंख्या-३.१ ते १० लक्ष रू ११ कोटी शिक को 
(३) लोकसंख्या-१० लक्ष पेक्षा जास्त रू ११ कोटी 1 पै. १ 
एकूण रक्‍कम १९८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-३४ 


महानगरपालिकेच्या आयुक्‍्तांसाठी 


वरील प्रमाणे क्रमांकात येणाऱ्या सर्व शहरांचे आयुक्‍त 
यांच्यासाठी :- 


| 


प्रास्तीपत्र व वार्षिक सेवा अभिलेख्यात 


(ब) नॉन - अमृत शहरे (राष्ट्रीय पातळीवरील गुणानुक्रम): (रू ३०२ कोटीचे पॅकेज) 


गुणानुक्रम प्रोत्साहन अनुदानाची रक्‍कम बक्षिसांची एकूण रक्‍कम 
(रू. कोटी) (रू. कोटी) 
१ते३ १५ ४५ 
४ ते १० 1 १ | 1 ७०0 | 
११ ते २५ ५ ७५ 


उंचावणारी शहरे (Highest Jump) : 


> यासाठी खालील बाबींसाठी वेटेज देण्यात येईल : 


© स्वच्छ सर्वेक्षण्‌ २०१९ च्या तुलनेत सर्वाधिक चांगली कामगिरी करून राष्ट्रीय गुणानुक्रम 


बाब 


वेटेज 


स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ मधील राष्ट्रीय गुणानुक्रमाच्या तुलनेत स्वच्छ | ५५ टक्के 
सर्वेक्षण २०२० मध्ये कामगिरी सुधारून राष्ट्रीय गुणानुक्रमात झालेली 


स्वच सर्वेक्षण २०२० मधील प्राप्त केलेला राष्ट्रीय गुणानुक्रम : 

(१ १ते ५०मध्ये असल्यास ४५ टक्के 

(२) ५१ ते १०० मध्ये असल्यास ३० टक्के 

(३) १०१ ते ३५० मध्ये असल्यास १५ टक्के 
राज्य पातळीवर एकूण ३ बक्षिसे 
सर्वाधिक चांगळी कामगिरी क्रमांक १ रू १० कोटी 1 a 
सर्वाधिक चांगली कामगिरी क्रमांक २ रू ७ कोटी 11 ee 
सर्वाधिक चांगली कामगिरी क्रमांक 3 रू५ कोटी ५ 
(प्रत्येक महसूली विभागासाठी स्वतंत्र ३ बक्षिसे) 
सर्वाधिक चांगली कामगिरी क्रमांक १ रू ७ कोटी ४२ 
सर्वाधिक चांगली कामगिरी क्रमांक २ रू५ कोटी ३० 
सर्वाधिक चांगली कामगिरी क्रमांक 3 रू३ कोटी १८ 

एकूण रक्‍कम ३०२ 

मुख्याधिकाऱ्यांसाठी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-३४ 


वरील प्रमाणे क्रमांक येणाऱ्या सर्व शहरांचे ards व वार्षिक सेवा अभिलेख्यात नोंद 
मुख्याधिकारी यांच्यासाठी- 


सलगच्या ३ सर्वेक्षणात पहिल्या ५० क्रमांकात । राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दौरा 
असणारे मुख्याधिकारी- 


«» एखाद्या शहराची कामगीरी उंचावून त्यांचा गुणानुक्रम १ ते १२ मध्ये आल्यास त्यांना १ ते २५ 
गुणानुक्रमांकावर आल्याबद्दल अथवा उच्चत्तम कामगिरी बद्दल या पैकी ज्या बक्षिसाची रक्‍कम अधिक 
असेल ते बक्षिस अनुज्ञेय होईल. 

२. स्वच्छ सर्वेक्षण- २०२० मधील प्रोत्साहन निधीच्या वितरणाची कार्यपध्दती पुढील प्रमाणे शासन विहित 


करीत आहे :- 


(१ सदर पॅकेज मधील पुरस्कार प्राप्त रकमेचा ५० % निधीचा पहिला हप्ता स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० चा 
निकाल केंद्र शासनाने जाहिर केल्यानंतर, राज्य शासना मार्फत सुयोग्य अशा दिवशी कार्यक्रमाचे 
आयोजन करून वितरीत करण्यात येईल. 


Q) सदर पॅकेज मधील उर्वरित ५०% निधीचा दुसरा हप्ता, अमत शहरांच्या बाबतीत त्या शहराने 
किमान ओडीएफ---- दर्जा व ५ स्टार मानांकन प्राप्त्‌ करून, स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२१ मध्ये राष्ट्रिय 
पातळीवर १ ते १० मध्ये आल्यानंतर अनुज्ञेय होईल. तर, नॉन अमृत शहरांच्या बाबतीत त्या शहराने 
किमान ओडीएफ---- दर्जा व ५ स्टार मानांकन प्राप्त करून, स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२१ मध्ये राष्ट्रिय 
पातळीवर १ ते २५ मध्ये आल्यानंतर अनुज्ञेय होईल. 


३. संदर्भिय क्रमांक ४ येथील दिनांक २५ जुलै, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रोत्साहनात्मक 
बक्षिसाच्या निधीच्या वापराबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रोत्साहनात्मक 
बक्षिसाच्या निधीचा वापर सदर शासन निर्णयात विहित केलेल्या बाबींवरच होईल याची खातरजमा करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत यांची 
राहील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९११२११२०२९७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नांवाने 
नु > 
रि Digitally signed by Kailas Madhukar Badhan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=22804d8f98c03e9a67ca8eca6a02e7 eaab4bcc4a3d59dfce4fic7189ab 
4b085, 
serialNumber=e83c1c73de120837488d76379734db4868992e2b35ba 1 df8cfea 
a h a n 9650fcf#780F, cn=Kailas Madhukar Badhan 
Date: 2019.09.11 21:22:57 +05'30' 


(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


११, 
१२. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (नवि-२), यांचे स्वीय सहाय्यक 

विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, (सर्व) 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद संचालनालय, वरळी, मुंबई 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सवी 

जिल्हाधिकारी (सवी 

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (सर्व) 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी) मुंबई 
निवड नस्ती (नवि-३४) 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-३४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


